सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १ ] 


सोमवार , दिनांक २ जानेवारी २०१७ : पौष १२ , शके १९३८ 


[किंमत ० . ०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 

आदेश 
जावक क्रमांक २०१६/ भुसंपादन / सिआर- ०५ 
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , उमरगा । 

अधिसुचना 
( भूसंपादन अधिनियम २०१३( २०१३चा३० ) मधील कलम 
१९ अन्वये ) 

क्रमांक २०१६/ भुसंपादन/ सिआर-०५ ज्याअर्थी, समुचित । 
शासन असलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका- याने , 
भुमीसंपादन , पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ 
च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन , अधिसुचना , क्रमांक - ४० दिनांक ०५ डिसेंबर 
२०१६ अन्वये प्रारंभीक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी उस्मानाबाद ( जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका 
यांनी, कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , 


कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , तसेच मा . 
सर्वोच्च न्यायालय नवि दिल्ली यांचे सिव्हील अपिल क्र . 
१७४८ -१७४९/ २००५ मधील दि . १७/ ०२/ २०१६ रोजी पारीत 
केलेल्या आदेशाचे अनुषंगाने शासनाच्यावतिने मा . सर्वोच्च 
न्यायालय , नवि दिल्ली येथे दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन 
याचिका डायरी क्र . २६२१८ / २०१६ मध्ये जे काही आदेश 
पारीत होतील . त्या आदेशांचे अधिन राहुन उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता 
आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये , 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे ; 
__ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबिंयाच्या पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे 
याव्दारे घोषित केले असून आता , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमान्वये जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
उपविभागीय अधिकारी, उमरगा यास , ( अधिसूचना काढण्यापुर्वी 
अधिका-यांचे नाव व पत्ता नमुद करावा) पदनिर्देशित करीत 
आहे. 


औ. भाग १ अ ( असा ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २ जानेवारी २०१७ : पौष १२ , शके १९३८ 


भाग १ - अ असाधारण 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव - उमरगा, तालुका - उमरगा , जिल्हा - उस्मानाबाद 


अ .क्र भूमापन क्रमांक अंदाजीत क्षेत्र 

शेरा 
किंवा गट नंबर ( हेक्टर मध्ये ) 
१ . | २०३ 

| मौ . उमरगा ता . उमरगा येथे सन 

१९६८साली शासकीय जमीन स . नं . 
( नविन २४७ ) ०१. ३० 

४२० मध्ये अनाधिकृतपणे रहात असलेल्या 
लोकांच्या रहिवासासाठी झोपडया 
| बांधण्यासाठी दि . १० /०९/ १९७० रोजी 

संपादनासाठी प्रस्तावीत करण्यात 
| आलेल्या जमीनीचा ताबा सदर जमीनीचे 
महसुली अभिलेख्यांमध्ये त्यावेळेस 
असलेल्या मुळ मालकांकडुन तत्कालीन 
तहसीलदार उमरगा यांनी घेतलेला 
आहे . 


सर्वोच्च न्यायालय , नविदिल्ली येथे दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विलोकन 
याचिका डायरी क्र . २६२१८ / २०१६ मध्ये जे काही आदेश पारीत होतील 
त्या आदेशाचे अधिन राहुन संपादन करणे आवश्यक आहे . 
समाजाला मिळनारे लाभ - मौ . उमरगा ता . उमरगा येथे सन १९६८ साली 
शासकीय जमीन स.नं . ४२० मध्ये अनाधिकृत पणे रहात असलेल्या 
रहिवासासाठी झोपडया बांधण्यासाठी दि . १०/ ०९ / १९७० रोजी संपादनासाठी 
प्रस्तावीत करण्यात आलेल्या जमीनीचा ताबा सदर जमीनीचे महसुली 
अभिलेख्यांमध्ये त्यावेळेस असलेलया मुळ मालकांकडुन तत्कालीन तहसीलदार , 
उमरगा यांनी घेतलेला आहे . त्यानंतर सदर जमिनीतील भूखंडाचे वाटप 
संबंधीत लाभार्थीना तहसीलदार उमरगा यांनी सन १९७० - १९७१ मध्ये 
केलेले आहे . 

अनुसूची ३ 
बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदरच्या प्रकरणी उक्त नमुद खुल्या जमिनीचा ताबा हा दि . १० /०९ / 
१९७०रोजीच घेतलेला असल्यामुळे , सदरची भूसंपादनाची प्रक्रीया ही दि . 
१० / ०९ / १९७० रोजी सदर जमीनीची जी कांही परिस्थीती होती त्या अनुषंगाने 
तसेच मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या उक्त नमुद आदेशाचे अधिन राहुन 
करावयाचे आहे. करीता सदरच्या भूसंपादन प्रक्रीयेमुळे कोणतीही व्यक्ती/ 
कुटुंब सद्यस्थितीमध्ये विस्थापीत होण्याचा प्रश्नच उभ्दवत नाही . 

अनुसूची ४ 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका-याने दिलेला 

__ सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
त्यानुसार मा . जिल्हाधिकारी तथा समुचीत शासन , जिल्हा उस्मानाबाद 
यांचे आदेश क्र . २०१६/ भूसंपादन / कक्ष -१/ सीआर - १६ दि . ०१/ १२/ २०१६ 
मध्ये सदरच्या प्रकरणी कलम ४ ते १० च्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यास 
तसेच पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापन योजना तयार करण्यास सुट देण्यात 
आलेली आहे. 
टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागी अधिकारी कार्यालय , उमरगा 
या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


एकुण 


। ०१. ३० 


___ अनुसूची -२ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - सन १९६८ साली शासकीय जमीन गट क्र . ४२० मध्ये 
बेकायदेशीरपणे राहत असलेलया लोकांना राहाण्यासाठी 
झोपडयाबांधण्यासाठी . 
प्रकल्पाचे वर्णन - मा . सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपिल क्र . १७४८ / 
१७४९/ २००५ मधील दि . १७/ ०२/ २०१६ रोजीच्या आदेशास अधिन राहुन 
उक्त जमिनीचा दि . १०/ ०९ / १९७० रोजी घेण्यात आलेल्या ताब्याच्या 
अनुषंगाने , उक्त नमुद खुल्या जमिनीचा ताबा घेते वेळेस असलेलया 
परिस्थतीनुसार सदर जमीनीचे उक्त नमुद सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादन करणेसाठी आवश्यकता आहे . सदरचे संपादन हे मा . सर्वोच्च 
न्यायालयाचे उक्त नमुद आदेशाच्या अनुषंगाने शासनाच्या वतीने मा . 


दिनांक - २२ / १२ / २०१६ 
ठिकाण - उमरगा 


जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


प्रायः मुक या वाक के नाम का 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


पानी राय,अत्याचार 


